महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाकरीता 
संगणक व fied खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.७9२/का-४ 
दालन क्रमांक ७१४, ७ वा मजला, विस्तारित इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १३ मे, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मातंस/नस्ती०७/प्र.क्र.८९/३९, 
दिनांक १.०८.२०११ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक भांखस- २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक २०२२/ म.रा.वक्‍्फ 
न्या./आस्था/१५३, दिनांक ८.०४.२०२२ 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण येथील संगणक यंत्रणा कालबाह्य झाल्याने सदर कार्यालयासाठी 
७-संगणक, ७-प्रिंटर्स व ७-युपीएस खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण 
यांनी दिनांक ८.०४.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 


न्यायाधिकरणासाठी संगणक, प्रिंटर्स व युपीएस खरेदी करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण येथील कार्यालयासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अंदाजित 
रक्‍कम रुपये ६,५८,००० (अक्षरी रुपये सहा लक्ष अठ्ठावन्न हजार मात्र) इतक्या किमतीचे संगणक/प्रिंटर्स खरेदी 


करण्यास प्रज्ञासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अक्र सामग्रीचे नांव अंदाजित खरेदी एकूण किंमत 
खरेदी किंमत । प्रस्तावित 
(प्रति नग) संख्या 
a संगणक र ६५,०००/- 9 ZT ¥,44,000/- 
२ | eg ₹ २५,०००/- 9 ₹ १,७५,०००/- 
3 युपीएस ₹ ४,०००/- (9 X 2¢,000/- 
एकूण ₹॒ ६,५८,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.७२/का-४ 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेल्या सुधारित खरेदी पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 

२) माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या तांत्रिक विनिर्देशांनुसारच (Technical 
Specifications) संगणक व प्रिंटर्सची खरेदी करण्यात यावी. 

३) खरेदी करण्यात आलेल्य वस्तु विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर 
होईल यांची दक्षता घेण्यात यावी. 

४) संगणक व प्रिंटर्सच्या खरेदीची द्विरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५) सदर खरेदीवर होणारा खर्च “२०५३, जिल्हा प्रशासन, (००) (09) आयुक्‍त औरंगाबाद, महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ न्यायाधिकरण आस्थापना खर्च अनिवार्य, १३- कार्यालयीन खर्च (२०५३१२५८)” या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

६) निधीची उपलब्धता झाल्यानंतरच खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

७) नवीन यंत्रसामग्री उपलब्ध झाल्यानंतर कालबाह्य झालेल्या उपकरणांचे निर्लेखन करण्याबाबत 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक मातंस/नस्ती ०७/ प्र.क्र.८९/३९, 
दिनांक १.०८.२०११ मधील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. २७-अ, नियम क्रमांक ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१३१५५०३१९११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JUNED BASHIR 
SAYYAD 


(जु. ब. सय्यंद) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.७२/का-४ 


२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 

४. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. उप सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


